महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या 
संवर्गातील श्री. रवि परशुराम 
मेहेंदळे,निरीक्षक यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : परिवि २०२१/प्र.क्र.२९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 

प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवर्गातील श्री. रवि परशुराम मेहेंदळे यांची 
दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता दिनांक ३१.०८.२०१६ रोजीच्या कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाच्या शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवंर्गातील श्री. मेहेंदळे, यांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Bea :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे श्री. मेहेंदळे यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 
बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील खाळील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.२९/व्यशि-१ 


अ..क्र. नाव व पदनाम Vy परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी पुढे | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
ढकलण्याची समाप्त चालू ठेवण्याचा 
कारणे केल्याचा दिनांक 
दिनांक 
za 2 3 | ok | 4 & 
7 श्रीरवि परशुराम | ०३.०९.२०१६ | निरंक ०२.०९.२०१८ | ०३.०९.२०१८ 
मेहेंदळे, 
निरीक्षक, प्रा. का. 
नागपूर 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, सदर अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि- 
२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय परिवी-२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३१६१२५३७३०३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Baliram Nanwé 
=Government 


. . are 
K | S h (0 r B a | r a aa DN: c=IN, ०९ Of Maharashtra, ou=Skill Development and 
tre Depart |Code=400032, st=Maharashtra, 
25.4. a 1094c0c03933b517a839feb4c641 
Ic 


-316a16497391¢8725154 
re 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/ 
पुणे/मुंबई . 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


